कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते 
३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय : मुदतवाढ २०१९/प्र.क्र.११६/मो.प्र.२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २७/०३/२०१९ 


पहावे : १. शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२)आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 
२. शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ २०१८(२११८)/प्र.क्र.५४६/मोप्र-२, दिनांक १५/११/२०१८. 
३. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक १२३२/विपाविम/काआ-३/ 
महामंडळ १० पदे/ मुदतवाढ/२०१९, दिनांक ०१/०२/२०१९ 
४. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक., दि.२१/०२/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय आस्थापनेचा 


आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास 


महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना दिनांक 


२८/०२/२०१९ पर्यंत संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्व प्रशासकीय 


विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या 


सर्व अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयांन्वये मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहे. 
शासन निर्णय :- 


आता संदर्भीय क्र.३ अन्वये कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांनी 


प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट- अ मधील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना दिनांक 


०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
यावर होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य SPY ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 


यावरील भांडवली खर्च, ८०, सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (०४) 


विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भागभांडवली अंडादान (वेतन), (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 


महामंडळास Wasa! अंशदान (अनिवार्यी(संगणक संकेतांक (४७०१ आय १७१) (दत्तमत?” या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/प्र.क्र.११६/मो.प्र.२ 


हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक., दिनांक २१/०२/२०१९ 


यानुसार विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१५४९१३७७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Dharane 
Mallikarjun lrappa 


Digitally signed by Dharane Mallikarjun lrappa 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Water Resources 

nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2153c779eba7 d6ca17364b6d37857b105b20a01d36c76 
7c7ed1d7d278837bd7, 

serialNumber=8a9bdce987e3 1fe4e079969a0eb7 1 bce94df0f9984b 
d752cc203bcd86349bbb5, cn=Dharane Mallikarjun lrappa 

Date: 2019.03.27 15:51:53 +05'30° 


(म.ई.धरणे) 
सहपत्र : परिशिष्ट - “अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : सहपत्रासह 


१. महालेखापाल -१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल - १/ २ (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


३. वित्त विभाग /(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. मोप्र-२ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/प्र.क्र.११६/मो.प्र.२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय : मुदतवाढ २०१९/प्र.क्र.११६/मो.प्र.२, दिनांक २७/०३/२०१९ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
. कार्यकारी संचालक, [| कार्यकारी संचालक ae 
विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, नागपूर २ | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी | =| 
३ | अधिक्षक अभियंता = 4 
४ | सहायक संचालक (fra) 1.1 
५. | लेखा अधिकारी (महावित्त व लेखा 3 
र 
६ | सहायक लेखा अधिकारी ३ 
एकूण पदे शि 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


